RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ८,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु 

चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , 

२०१५ . 
क्रमांक संकीर्ण २०१४ / प्र. क्र . २१६ / आस्थापना . - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( २०१५ चा महा. अध्या . क्र . ५ ) च्या कलम 
३ मधील पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुराभिलेख संचालनालय , मुंबई , सांस्कृतिक कार्य संचालनालय , मुंबई, पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र 
कला अकादमी, मुंबई , रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई, व दर्शनिका विभाग, मुंबई आणि त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या विविध कार्यालयामार्फत 
पात्र व्यक्तींना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवाकरिता, नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी या 
बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र 


लोकसेवेचा 
तपशील 


१. संचालक , पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी विहित पदनिर्देशित 

प्रथम 

द्वितीय 
केलेली कालमर्यादा अधिकाऱ्याचे 

अपील 

अपील 
( दिवस ) पदनाम प्राधिकारी 

प्राधिकारी 
( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
कार्यालयीन ( १ ) अभिलेखाधिकारी , ( १) सहायक संचालक 
कामकाजाचे अभिलेख व्यवस्थापन संचालक , (प्रशासन), पुराभिलेख 
८ दिवस. कक्ष, मुंबई. मुंबई. 

संचालनालय , मुंबई. 


( १ ) 


( २ ) 


१ संशोधकांना व नागरिकांना 


संचालनालयामध्ये जतन 
केलेल्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०१५ / आश्विन २-८, शके १९ ३७ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


अभिलेखाची माहिती देणे तसेच 
देशी व विदेशी संशोधकांना 
संशोधनासाठी परवानगी देणे . 


( २ ) अभिलेखाधिकारी, ( २ ) सहायक 
पुणे पुराभिलेखागार, संचालक , पुणे 
पुणे . 

पुराभिलेखागार , 

पुणे 
३ ) अभिलेखाधिकारी, ३) सहायक संचालक , 
कोल्हापूर 

कोल्हापूर 
पुराभिलेखागार, पुराभिलेखागार , 
कोल्हापूर , कोल्हापूर , 
४ ) अभिलेखाधिकारी, ४ ) सहायक संचालक 
मराठवाडा 

मराठवाडा 


२ संशोधनासाठी जतन केलेले 

अभिलेख पुरविणे . 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे ३ 
दिवस 


पुराभिलेखागार, 
औरंगाबाद . 
५ ) अभिलेखाधिकारी , पुराभिलेखागार , 
विदर्भ पुराभिलेखागार , औरंगाबाद . 
नागपूर . 

५ ) सहायक संचालक , 
विदर्भ पुराभिलेखागार, 
नागपूर . 


३ स्कॅन केलेल्या अभिलेखाची सीडी 

पुरविणे. 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे ३० 
दिवस 


४ 


जतन केलेल्या अभिलेखाची 
झेरॉक्स प्रत पुरविणे . 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे१५ 
दिवस 


५ 


जतन केलेल्या ऐतिहासिक 
महत्त्वाच्या अभिलेखाच्या 
प्रमाणित प्रती पुरविणे . 


१ ) कार्यालयीन 
कामकाजाचे ९ ० 
दिवस ( पुणे 
पुराभिलेखा 
गाराबाबत ) 
२) कार्यालयीन 
कामकाजाचे १५ 
दिवस ( पुणे 
पुराभिलेखागार वगळून 
इतर पुराभिलेखागार 
बाबत ) 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे १० 
दिवस 


६ संशोधकांना व नागरिकांना 

संचालनालयाच्या विविध कार्यक्रमांची 

माहिती पुरविणे . 
७ संशोधकांना व नागरिकांना 

संचालनालयाच्या कामकाज 
पध्दतीबद्दल माहिती देणे. 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे १० 
दिवस. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३०, २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९ ३७ 

२ . पु. ल . देशपांडे महाराष्ट कला अकादमी, प्रभादेवी , मुंबई. 

लोकसेवा 
लोकसेवेचा पुरविण्यासाठी विहित पदनिर्देशित 

द्वितीय 
तपशील केलेली कालमर्यादा अधिकाऱ्याचे अपील 

अपील 
(दिवस) पदनाम प्राधिकारी 

प्राधिकारी 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


अ.क्र 


प्रथम 


( १ ) 


१ 


प्रकल्प 


वरिष्ठ 
लिपिक 


प्रशासकीय 
अधिकारी 


संचालक 


सामाजिक व सांस्कृतिक 
कार्यक्रम / उपक्रमांसाठी 
रविंद्र नाट्य मंदिर 
( ऑडीटोरिअम ), 

मिनी 
ऑडीटोरिअम , तालीम 
दालन यांचे आरक्षण. 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे ५ दिवस 
( ऑडीटोरिअम, तालीम 
दालन इत्यादीची 
उपलब्धता , 
कागदपत्रांची पूर्तता व 
त्यांच्या पडताळणीच्या 
अधिन ) 
कार्यालयीन 
कामकाजाचे 


२ 


वरिष्ठ 
लिपिक 


प्रशासकीय 
अधिकारी 


प्रकल्प 
संचालक 


ऑडीटोरिअम / तालीम 
दालने यांच्या 
आरक्षणाकरिता 
घेतलेल्या अनामत 
रकमेचा परतावा . 


४५ दिवस. 


( आरक्षणानुसार 
कार्यक्रम / उपक्रम 
झालेले असण्याच्या व 


परतावा मिळण्यासाठी 


अर्ज करण्याच्या 
अधीन ) . 


अ.क्र 


प्रथम 


लोकसेवेचा 
तपशील 


३. रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ , मुंबई 

लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी विहित 

पदनिर्देशित 
केलेली कालमर्यादा अधिकाऱ्याचे 
(दिवस ) 

पदनाम 
( ३ ) 

( ४ ) 


अपील 
प्राधिकारी 
( ५ ) 


द्वितीय 

अपील 
प्राधिकारी 


( २ ) 


( ६ ) 


१ 


कार्यालयीन कामाकाजाचे 


अधिक्षक 


वरिष्ठ 
लिपिक 


१० दिवस 


सचिव, रंगभूमी 
परिनिरीक्षण 
मंडळ 


(रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण 
मंडळाचा अहवाल प्राप्त 
झाल्यानंतर ). 


ऑर्केस्ट्रा तमाशा, मेळा, 
नाटक आयोजित 
करण्यासाठी प्रमाणपत्र 
देणे तसेच सार्वजनिक 
ठिकाणी होणाऱ्या एक 
दिवसाच्या कार्यक्रमाना 
ना -हरकत प्रमाणपत्र देणे . 
सर्व भाषेतील प्रायोगिक / 
व्यावसायिक नाट्य 
संहितांना प्रमाणपत्र देणे . 


२ 


अधिक्षक 


कार्यालयीन कामकाजाचे १० दिवस वरिष्ठ 
( रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण लिपिक 
मंडळाचा अहवाल प्राप्त 
झाल्यानंतर ). 


सचिव, रंगभूमी 
परिनिरिक्षण 
मंडळ 


भाग चार - ब -१ अ 


अ.क्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३०, २०१५ / आश्विन २-८, शके १९ ३७ 

४. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय , मुंबई 

लोकसेवा 
लोकसेवेचा पुरविण्यासाठी विहित पदनिर्देशित 

प्रथम 

द्वितीय 
तपशील केलेली कालमर्यादा अधिकाऱ्याचे 

अपील 

अपील 
(दिवस ) पदनाम प्राधिकारी 

प्राधिकारी 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


( १ ) 


१ 


कार्यालयीन कामकाजाचे 


अधिक्षक 


सहसंचालक 


सहायक 
संचालक 


२० दिवस 


( अर्ज दाखल 
केल्यानंतर ) . 


कलाकार प्रमाणपत्र : 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्र विकास प्राधिकरण 
म्हाडाकडून कलाकारासाठी 
राखीव असलेल्या कोट्यातून 
सदनिका मंजूर केलेल्या पात्र 
कलाकारांना कलाकार 
प्रमाणपत्र देणे . 
वृध्द कलावंत मानधन : 
५० वर्षे वय असलेल्या व 
अटीशर्तीनुसार पात्र मान्यवर 
वृध्द साहित्यिक व कलाकार 
यांना मानधन देणे . 


२ 


अधिक्षक 


सहसंचालक 


सहायक 
संचालक 


कार्यालयीन 
कामकाजाचे 
३० दिवस 
( शासनाने आर्थिक 
तरतूद मंजूर 
केल्यानंतर ). 
कार्यालयीन 
कामकाजाचे 
१० दिवस 


३ 


अधिक्षक 


सहसंचालक 


सहायक 
संचालक 


रेल्वे सवलत : 

परराज्यात 
कला सादर करण्यासाठी 
पाचारण केलेल्या व 
अटीशर्तीनुसार पात्र 
कलापथकांना रेल्वे भाडे 
रकमेत सवलत 
मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे . 


( अर्ज दाखल 
केल्यानंतर ) . 


अ.क्र 


लोकसेवेचा 
तपशील 


५. दर्शनिका विभाग, फोर्ट , मुंबई 

लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी विहित पदनिर्देशित 
केलेली कालमर्यादा अधिकाऱ्याचे 
(दिवस ) 

पदनाम 
( ३ ) 

( ४ ) 


प्रथम 
अपील 
प्राधिकारी 
( ५ ) 


द्वितीय 
अपील 
प्राधिकारी 
( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


कार्यालयीन कामकाजाचे 


सहसंपादक . 


सहायक 
संशोधन 
अधिकारी 


संशोधन 
अधिकारी 


१० दिवस 


गॅझेटिअर 
विभागातर्फे 
प्रकाशित गॅझेटिअर 
ग्रंथाचे ई- बुक 
( सी.डी.) उपलब्ध 
करणे. 


( ई- बुकाच्या 
उपलब्ध साठ्यानुसार ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


वल्सा नायर -सिंह , 
शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९ ३७ 


4 


TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ORDINANCE , 2015 . 

No. MISC . 2014 /CR - 216 /Est . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 (Mah . Ord . No. V of 2015 ), the 
Tourism and Cultural Affairs Department , hereby notifies the public services to be rendered to 
the eligible persons by the Directorate of Archives, Mumbai, P. L. Deshpande Maharashtra Kala 
Academy, Mumbai. Stage Performances Scrutiny Board ,Mumbai. Directorate of Culture, Mumbai, 
Gazetter Department, Mumbai and its sub - ordinate offices, along with the stipulated time limit 
for providing such public services, the Designated Officers, First Appellate Authorities and Second 
Appellate Authorities , as specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the 
said Ordinance : 


Schedule 


1. Directorate of Archives, Mumbai. 


Public Service 


Sr. 
No. 


Designated 

Officer 


Time limit for 

providing 
service (Days ) 

( 3 ) 


First 
Appellate 
Authority 

(5 ) 


Second 
Appellate 
Authority 

(6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


To provide 

8 Working ( 1 ) Archivist , ( 1 ) Assistant Director , 
Information in respect days 

Record 

Director [Est.], Directorate of 
of preserved records of 

Management Mumbai. Archives, 
historical importance in 

Section , 

( 2 ) Assistant Mumbai. 
Directorate of Archives to 

Mumbai. Director, Pune 
Researcher / citizen and 

( 2 ) Archivist, Archives, Pune 
issue permission to 

Pune Archives, ( 3 ) Assistant 
National and International 

Pune. 

Director , 
Research scholar for 

( 3 ) Archivist , Kolhapur 
research . 

Kolhapur Archives , 

Archives , Kolhapur . 
2. To provide preserved 3 Working Kolhapur . ( 4 ) Assistant 
record for research . 

days . 

( 4 ) Archivist , Director , 

Marathawada Marathawada 
3. To provide C.D. of 30 Working Archives, Archives , 
scanned record . 

days 

Aurangabad . Aurangabad . 

(5 ) Archivist , (5 ) Assistant 
4. To provide photo copies 15 Working 

Vidarbha Director , 
(zerox ) of preserved record days 

Archives , Vidarbha 
5. To provide attested copies ( 1) 90 Working Nagpur. Archives, 
of preserved record of days 

Nagpur. 
historical importance . ( In respect of 

Pune Archives , 
Pune ) 
(2 ) 15 Working 

days 
( In respect of 
other Archives ) 


ک 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १ ९३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


6. To Provide information 10 Working 
regarding various 

days 
programmes of Directorate 

to Researcher and Citizens. 
7. To provide information 10 Working 

regarding office work days . 
procedure of Directorate 
to Research scholars and 
Citizens . 


Second 
Appellate 
Authority 

(6 ) 
Project 
Director 


2. P. L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Mumbai. 
Sr. Public Service Time limit for Designated 

First 
No. 

providing Officer Appellate 
service ( Days) 

Authority 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
1. Reservation of Ravindra 5 Working Senior Clerk . Administrative 
Natya Mandir , days 

Officer. 
(Auditorium ) 

( Subject to 
Mini Auditorium and availability of 
Rehearsal Halls social/ Auditorium , 
cultural/ programmes / submission and 
activities . 

verification of 

documents.) 
2. Refund of deposit taken 45 Working Senior Clerk Administrative 
for reservation of days . 

officer , 
Auditorium /Hall. 

( subject to the 
event/ activity 
needs to be 
held as decided 
and application 
for refund to be 
made ) 


Project 
Director 


3. Stage Performances Scrutiny Board , Mumbai. 
Sr. Public Service Time limit for Designated 

First 

Second 
No. 

providing Officer Appellate Appellate 
service (Days ) 

Authority Authority 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 
1. To issue Certificate for 10 Working Senior Clerk . Superintendent Secretary of 
organizing orchestra , days 

the Board 
Tamashas, Melas drama (After receipt 
and No Objection 

of Stage 
Certificate for Cultural performances 
programmes at public Scrutiny 
places . 

Board s report ) 
2. To Issue certificate for 10 Working Senior Clerk Superintendent Secretary of 
script of Commercial/ days . 

the Board 
non - Commercial drama . (After receipt 

of Stage 
performances 
Scrutiny 
Board s report) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३०, २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९ ३७ 


4. Directorate of Culture , Mumbai. 


First 
Appellate 
Authority 

(5 ) 


Second 
Appellate 
Authority 

(6 ) 


Assistant 
Director 


Joint 
Director 


Assistant 
Director 


Joint 
Director 


Sr. Public Service 

Time limit for Designated 
No. 

providing Officer 

service (Days ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1. To issue Artist Certificate 20 Working Superintendent 

to distinguish artist to days 
whom MHADA has 

( After 
sanctioned flat from the submission of 

artist reserved quota . application ) 
2. Honorarium to senior 30 Working Superintendent 
and distinguished 

days . 
persons (aged 50 years (After 
and above ) in literature sanctioning 
and Art . 

financial 
provision by the 

Government.) 
3. To issue Railway 

10 Working Superintendent 
Concession Certificate days . 
to distinguish artist (After 
troops for performing art submission of 
in other States as per application ) 
invitation of concerned 
State . 


Assistant 
Director 


Joint 
Director 


5. Gazetteer Department, Mumbai. 
Sr. Public Service Time limit for Designated 

First 
No. 

providing Officer Appellate 
service (Days ) 

Authority 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
1. To provide gazetteer 10 Working 

Assistant Research 
e -book ( C.D.) published days 

Research Officer. 
by the Gazetteer 

Officer 
Department. 

availability of 
stock of e -book ). 


Second 
Appellate 
Authority 

(6 ) 


Joint 
Director 


(As per 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VALSA NAIR SINGH , 
Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०१५ / आश्विन २-८ , शके १९ ३७ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु 

मार्ग. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ 


आदेश 
मुंबई मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८. 

क्रमांक एमुशु. २०१५ /१६३८ / प्र.क्र . ५४० / म-१. - मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई अधि . ६०) च्या कलम ९( ब) अन्वये 
महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी महाराष्ट्र शासनाची खात्री 
झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD. या संस्थेच्या एकूण ८०३८८५१४ शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity 
Shares ) वितरित व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये २ दर्शनी किंमतीच्या एकूण रुपये १६,०७,७७,०२७ च्या क्रमांक १४५६२९ २८६ ते क्रमांक 
२२६०१७७९९ पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरून) ८०३८८५१४ शअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये १,६०,७७८ ( रुपये एक लाख साठ हजार 
सातशे अठ्याहत्तर फक्त) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निदेश देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही. 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


